राज्याचा डिजिटल कम्युनिकेशन रेडिनेस 
इंडेक्स (DCR) सुधारण्यासाठी आंतर 
विभागीय समितीची स्थापना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : मातंसं-२०२२/प्र.क्र.५७/से-४/३९ 


शासन निर्णय : 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दि. १५ जून, २०२३ 


केंद्रामार्फत राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांसाठी डिजिटल कम्युनिकेशन रेडिनेस 


इंडेक्स (DCRI) तयार करण्यात येत असून या निर्देशकांवरील कामगिरिच्या आधारे राज्यांना 


गुण दिले जाणार असून क्रमवारी लावली जाणार आहे. 


राज्याचा डिजीटल कम्युंनिकेशन रेडिनेस इंडेक्स गुणानुक्रमाने इतर राज्यांच्या पुढे 


राहण्यासाठी तयारी करावयाची असून पुढील प्रमाणे आंतरविभागीय समितीची स्थापना 


करण्यात येत आहे- 

अ.क्र. संबंधित अधिकारी । विभाग समितीतील पदनाम 
नि मुख्य सचिव शिका अध्यक्ष 

२ अपर मुख्य सचिव । नगर विकास विभाग-१ सदस्य 

3 अपर मुख्य सचिव । महसूल व वन विभाग सदस्य 

४ अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास विभाग सदस्य 

षु प्रधान सचिव नगर विकास विभाग- २ सदस्य 

६ प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य 

(माहिती तंत्रज्ञान) 

७ प्रधान सचिव वने सदस्य 

é सचिव सार्वजनीक बांधकाम विभाग सदस्य 

९ प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग सदस्य 
हि ०  । प्रधान सचिव उद्योग विभाग सदस्य 

११ । प्रधान सचिव उच्च व तंत्र शिक्षण सदस्य 

१२ ।सचिव शालेय शिक्षण सदस्य 

१३ | प्रधान सचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग सदस्य 

१४ | संचालक माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय सदस्य सचिव 


महाराष्ट्रातील दूरसंचार पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा व दूरसंचाराचा शासनात 


कार्यक्षम वापर होण्याबाबतच्या उपाययोजना सुचविण्याचे कार्य ही समिती करेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंसं-२०२२/प्र.क्र.५७/से-४/३९ 


सदर ara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७/५/.॥8॥॥/89॥[॥॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३०६१५१५०८४३१५०७ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ROSHANI DINESH KADAM 
PATIL 
Date: 2023.06.16 15:21:31 +05'30' 
(रो. दि. कदम-पाटील) 
उप सचिव, 
सामान्य प्रशासन विभाग, (मात) 


१. मुख्य सचिव, मंत्रालय. 
२. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग-१, मंत्रालय. 
३. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय. 
४. अपर मुख्य सचिव, वन, मंत्रालय 
५. अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय 
६. अपर मुख्य सचिव, महसूल, मंत्रालय 
अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय. 
. प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, मंत्रालय. 
९. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग-२, मंत्रालय. 
१०. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय. 
११. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय 
१२. सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, 
१३. प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान, मंत्रालय. 
१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


